RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे १८ किंमत रुपये : १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५३ ९ / २०२२.- श्री . आर . आर . पाटील , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांचा दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ 
ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून , तसेच दिनांक 
१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२२ च्या का.वे. पूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत 
येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . आर . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . आर . पाटील , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . आर . पाटील , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


. 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ 


- 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५८६ / २०२२.- श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा , यांची दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ ते 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


2 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १०१८ / २०२२.- श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २ मार्च २०२२ ते 
दिनांक ५ मार्च २०२२ अशी चार दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक १ मार्च २०२२ ची सुट्टी व दिनांक ६ मार्च २०२२ च्या सुट्टीस जोडून तसेच 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कर्जत बालसुधारगृह भेटीनंतर ते दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजीचे का.वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


- 


वि . प्र . इंगळे , 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


३ 


20 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १०१ ९ / २०२२.- श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०२२ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ अशी ४ दिवसांची परावर्तीत रजा , पुढील दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजीची शिवजयंती सुट्टी व दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०२२ च्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव म्हणून 
पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी , ह्या 
अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहील्या असत्या . 

श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १०२० / २०२२.- श्रीमती पी . पी . बनकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव , जिल्हा - रायगड यांची 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजीची ३ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती पी . पी . बनकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ माणगांव , जिल्हा - रायगड म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . पी . बनकर , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव , जिल्हा - रायगड या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती पी . पी . बनकर , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . एस . कोले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , माणगांव , जि . रायगड 
यांजकडे राहील . 


7 


> 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ११७५ / २०२२.- श्री . आर . जी . अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पनवेल , जिल्हा - रायगड यांचा 
दिनांक ४ मार्च २०२२ व दिनांक ५ मार्च २०२२ अशी २ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ३ मार्च २०२२ रोजीचे का . वे . नंतर पासून ते दिनांक ६ मार्च 

. 

ते 
२०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह दिनांक ६ मार्च २०२२ रोजी ९ -०० वाजता अलिबाग येथे हजर राहाण्याचे 
अटीवर मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . जी . अस्मर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा - रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी . अस्मर , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा - रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . जी . अस्मर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , पनवेल , यांजकडे 
राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ४ मार्च २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ११७७ / २०२२.- श्री . एल . जी . पाच्छे , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , अलिबाग , यांची दिनांक २ मार्च २०२२ ते दिनांक ११ 
मार्च २०२२ अशी १० दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक १२ मार्च २०२२ दुसरा शनिवार , व दिनांक १३ मार्च २०२२ रविवारच्या सुट्टीस जोडून 
तसेच दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजीच्या का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . एल . जी . पाच्छे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , अलिबाग , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एल . जी . पाच्छे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एल . जी . पाच्छे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एम . क - हाडकर , सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , अलिबाग , यांच्याकडे 
राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ४ मार्च २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ११७८ / २०२२.- श्री . नि . म . वाली , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण यांची दिनांक ३ मार्च २०२२ ते दिनांक ५ मार्च 
२०२२ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २ मार्च २०२२ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजीच्या का . वे . पू . 

पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक ६ मार्च २०२२ रोजीच्या सकाळी ९ वाजताचे कार्यक्रमास अलिबाग येथे हजर राहण्याच्या अटीस अधिन 
राहून मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . नि . म . वाली , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , येथे म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

म 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . नि . म . वाली , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . नि . म . वाली , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . बी . पोळ , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण यांजकडे राहील . 


. 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ४ मार्च २०२२ . 


7 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १२४० / २०२२.- श्री . प्र . ग . लंबे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , श्रीवर्धन यांची दिनांक २४ मार्च २०२२ ते दिनांक ३० मार्च 
२०२२ रोजीची सात दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . प्र . ग . लंबे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , श्रीवर्धन येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . प्र . ग . लंबे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , श्रीवर्धन या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . प्र . ग . लंबे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . आर . कुलकर्णी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगांव यांजकडे 
राहील . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ८ मार्च २०२२ . 

८ 


, 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १२४१ / २०२२.- श्री . आर . बी . पोळ , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण यांची दिनांक ३ मार्च २०२२ ते दिनांक ३० 
मार्च २०२२ अशी २८ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . आर . बी . पोळ , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 


. 


आहे . 


1 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . बी . पोळ , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . बी . पोळ , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड - अलिबाग 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


, 


दिनांक ८ मार्च २०२२ . 


7 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १२४२ / २०२२.- श्री . आर . जी . अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पनवेल , जिल्हा - रायगड 
दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ रोजीचे पत्र व दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन , विधी व न्याय विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक संकिर्ण 
११२१ / ३५ / प्र.क्र . ८३ / का . ३ चे अधिन राहून कोव्हिड -१ ९ चा संसर्ग झालेल्या कालावधीची दिनांक १५ जून २०२० ते दिनांक २० जून २०२० अशी 
एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . जी . अस्मर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा - रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी . अस्मर , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा - रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . जी . अस्मर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ८ मार्च २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


७ 


7 


7 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १२४३ / २०२२.- श्री . आर . जी . अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पनवेल , जिल्हा - रायगड 
दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ रोजीचे पत्र व दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन , विधी व न्याय विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक संकिर्ण 
११२१ / ३५ / प्र.क्र . ८३ / का . ३ चे अधिन राहून कोव्हिड -१ ९ चा संसर्ग झालेल्या कालावधीची दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक २६ ऑक्टोबर 
२०२० अशी एकूण २२ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . जी . अस्मर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा - रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी . अस्मर , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा - रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . जी . अस्मर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ८ मार्च २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


" 


" 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ३०८ / ४८८ ९ / 
२०२१-२२ / सन २०२२. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , एकदंत 
संकुल फेज -१ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . २७ , हिस्सा 
नं . २ , कोंडले गाव , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८ ९ / २०२१-२२ / सन 
२०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
वर्गीकरण “ 

“ भाडेकरू सह - भागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ३१२ / ४८ ९ ० / 
२०२१-२२ / सन २०२२. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , एव्होल्व 
उदय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . १०/५ , १०/७ , 
१०/८ , ११/० , १२/० आणि १३/१ , प्लॉट नं . ४८ , डेरीवली गाव , 
ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ४८ ९ ० / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सह - भागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


7 


" 


असून उप 


“ 


“ 


" 


" 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२. सहकारी संस्था , पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२. सहकारी संस्था , पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ३१० / ४८ ९ १ / 
२०२१-२२ / सन २०२२. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , जुना घर क्र . ३५ व ३६ , 
नवीन घर क्र . ३६८ व १८७ , मिळकत क्र . ५४ ९ , देवद , ता . पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / 
४८ ९ १ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ ने ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सह - भागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


, 


“ 


" 


“ 


" 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२. सहकारी संस्था , पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


- 


क्रमांक आस्था ब -२ / १०५१ / सन २०२२.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


शिल्लक 
अर्जित / 


क्र . 


नाव व पदनाम 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


परिवर्तीत 


रजा 


नाव व पदनाम 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


० ९ दिवस 
परिवर्तीत 


१ श्रीमती ई . पी . रॉड्रीक्स , 

जादा सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
रत्नागिरी . 


दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०२२ ते दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०२२ 
पर्यंत आठ दिवस 


रजा . 


परिवर्तीत रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


- 


क्रमांक बी -२ / ११५५ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


. 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


क्र . 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ श्री . रा . म . चौत्रे , 

दिवाणी न्यायाधीश , 
व स्तर , रत्नागिरी . 


श्री . जी . जी . इटकळकर , 


२११ दिवस 
अर्जित 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 
दिनांक ६ मार्च २०२२ ची 
सुट्टी . 
दिनांक २ मार्च २०२२ चे 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ७ मार्च २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


दिनांक ३ मार्च 
२०२२ ते दिनांक 
५ मार्च २०२२ 
पर्यंतची तीन दिवस 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


रजा . 


अर्जित रजा . 


. 


वरील न्यायिक अधिकारी यांनी रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील 
प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील 
न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ११ ९ ७ / सन २०२२.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


क 
. 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


६० दिवस 


दिनांक ३ मार्च 
२०२२ ते दिनांक 


श्रीमती पी . एस . जाधव , 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 
दिनांक ६ मार्च २०२२ ची 
सुट्टी . 
दिनांक २ मार्च २०२२ चे 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ७ मार्च २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अर्जित 


१ श्री . एस . एस . पचंडी , 

२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , खेड . 


सह दिवाणी 


रजा . 


५ मार्च २०२२ 
तीन दिवस 
अर्जित रजा . 


न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , खेड . 


वरील न्यायिक अधिकारी यांनी रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील 
प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील 
न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना दयाव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ मार्च २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


- 


क्रमांक बी -२ / ११ ९ ८ / सन २०२२.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
उपरोक्त संदर्भ क्र . १ अन्वये मंजूर केलेल्या दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतचे अर्जित रजेला जोडून , वाढीव अर्जित 
रजा खालीलप्रमाणे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . सदर मुदतीत रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला 
होता . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


क्र . 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री . जी . जी . इटकळकर , १७३ दिवस 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अर्जित 
रत्नागिरी . 

रजा . 


( ४ ) 
दिनांक १ ९ फेब्रुवारी 
२०२२ ते दिनांक 
२५ फेब्रुवारी २०२२ 
सात दिवस 


ची सुट्टी . 


अर्जित रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ चे 

कार्या . वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ चे दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ चे 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपासून ते कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंतचा 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ आणि 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंत . दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ 

चे कार्या . वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ 
चे कार्या . वेळेनंतरपर्यंतचा 
पदभार श्री . एन . एन . पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर व अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी 
यांचेकडे तसेच * 


* दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्या . वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंतचा पदभार श्री . आर . एम . चौत्रे , 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , रत्नागिरी यांचेकडे व दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्या . वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्या . 
वेळेनंतरपर्यंतचा पदभार श्री . एन . जी . गोसावी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी यांचेकडे . 

वरील न्यायिक अधिकारी यांनी रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील 
न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ मार्च २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


१३ 


उपविभागीय दंडाधिकारी पनवेल , उप विभाग पनवेल यांजकडून 


- 


जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविदं / फौजदारी / कात -२ / अ.म. / अधिसूचना प्र . / २०२१.- सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . १ ते ४ हे त्यांचे नावासमोर 
दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत झालेले असून त्याप्रमाणे अंतिम समरी मंजूर होणेबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी , खालापूर , ता . खालापूर , 
जि . रायगड यांनी फौजदारी संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये , या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे 

केलेल्या मृत्यूच्या कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे ? या संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास 
त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसाचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी पनवेल , उप विभाग पनवेल यांचेकडे लेखी 
तक्रार करावी . 


7 


नावासमोर नमूद 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर उपविभागीय पोलीस अधिकारी , खालापूर , ता . खालापूर , जि . रायगड सादर केल्याप्रमाणे 
यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे वर्गीकरण करणेत येईल . 


पोलीस ठाणे रसायनी , ता . पनवेल , जि . रायगड 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नांव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 

( ४ ) 


अ . मृ . र . नं . 

( ५ ) 


मयत दिनांक 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


सोमनाथ बाळू राठोड 


रा . वावेघर , ता . पनवेल 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 


४२/२०२१ 


०५/१२/२०२१ 


वय -३५ वर्षे 


२ 


शांताराम दतु वाघ 


४३/२०२१ 


२१/१२/२०२१ 


रा . जांभिवली , 
आदिवासीवाडी , 
ता . पनवेल . 


फोरेट नावाचे विषारी 
औषध प्राशन केल्याने मृत्यू 


वय -४५ वर्षे 


३ 


झाडावरुन खाली पडून 


३२/२०२१ 


१४/०५/२०२१ 


बबन गंग्या वाघे 
वय -५७ वर्षे 


रा . आपाटा 
आदिवासीवाडी , 


अपघाती मृत्यू 


ता . पनवेल . 


४ 


रितेष अशोक बामुगडे 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 


४०/२०२१ 


१७/११/२०२१ 


रा . चावंढोली , 
ता . पनवेल 


वय -२१ वर्षे 


राहूल मुंडके , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , पनवेल , 

उप विभाग पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक ७ मार्च २०२२ . 


, 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


> 


No. CP / XI ( 6 ) / Holi / ( 1 ) /2022.- Whereas Holi , Dhulivandan and Rang Panchami Festival is 
being celebrated from 16th March 2022 to 22nd March 2022 . 

AND WHEREAS acts sprinkling coloured water indiscriminately and obscene utterances in 
public places are likely to lead to communal tension and breach of public peace . 

AND WHEREAS I , consider it necessary for the preservation of public peace and public 
safety to prohibit certain acts mentioned hereunder . 

NOW THEREFORE , I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan 
Mumbai in exercise of the power conferred upon me by clauses ( c ) , ( d ) and ( f ) of sub - section ( 1 ) of 
section 37 read with section 10 ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 , ( Bom . Act XXII of 1951 ) do 
prohibit . 

( i ) The public utterances of obscene words or slogans , or singing of obscene songs . 

( ii ) The use of gestures or mimetic representations and the preparation , exhibition or 
dissemination of pictures , symbols , placards or any other objects or things which may offend the 
dignity , decency or morality . 

( iii ) The practice of spraying or throwing coloured water , dyes or powder on pedestrians . 
( iv ) Preparation and / or throwing of balloons filled with coloured or plain water or any liquid . 

And Whoever disobeys the order or abets the disobedience there of shall be punished under 
section 135 of Maharashtra Police Act , 1951 . 

I direct that this order shall be published in local daily newspapers , in Official Gazettes and 
by affixing copies thereof at conspicuous public places and announcing the same through 
loudspeakers in Brihan Mumbai . 

This order will remain in force from 00.01 hours of 16th March 2022 to 24.00 hrs . of 22nd 
March 2022 . 


Given under my hand and Seal this 10th March 2022 . 


Mumbai . 


SANJAY LATKAR , 
Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , 

Brihan Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक साशा / कात -१ / ब -४ / स्थानिक सुट्ट्या / २०२२.- शासकीय ठराव , राजनैतिक व सेवा विभाग निर्णय क्रमांक पी .१३ / II बी , दिनांक 

, 
१६ जानेवारी १ ९ ५८ अन्वये रायगड जिल्ह्यातील महसूल हद्दीमध्ये शासनाच्या सर्व खात्यामधील कार्यालयांकरीता स्थानिक सुट्टया जाहीर करण्याचे 

१ 
अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत . या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , रायगड या अधिसूचनेद्वारे सन २०२२ या 
वर्षाकरीता खाली नमूद केलेले दिवस हे स्थानिक सुट्टयांचे दिवस म्हणून जाहीर करीत आहे . 


अ . क्र . 


दिनांक 


सण 


दिवस 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


गुरुवार 


१७ मार्च २०२२ 


होळी 


शुक्रवार 


१ ९ ऑगस्ट २०२२ 


गोपाळकाला 


२ 
३ 


सोमवार 


५ सप्टेंबर २०२२ 


गौरी विसर्जन 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


रायगड , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


> 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं / विशा / जनरल / ११४३ / २०२२.— ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे मार्फत आयोजित 
माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ . १० वी ) दिनांक १५ मार्च २०२२ ते दिनांक ४ एप्रिल २०२२ व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र लेखी परीक्षा ( इ . १२ वी ) 
दिनांक ४ मार्च २०२२ ते दिनांक ३० मार्च २०२२ या दरम्यान नवी मुंबईतील ५ परिरक्षण केंद्रे व १०७ परीक्षा केंद्रांवर सकाळी १०-०० ते 
१८-०० वा . चे दरम्यान दोन सत्रात घेण्यात येणार आहे . 


इयत्ता १० वी चे परीक्षेसाठी ३० , ९ ७२ व १२ वी चे परीक्षेसाठी २७,७५८ असे एकूण ५८,७३० विद्यार्थी परीक्षेस बसणार आहेत . विभागीय 
सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ मुंबई , विभाग मंडळ वाशी , नवी मुंबई , यांचेकडील कार्यालयीन जा.क्र . मुंविमं / 
केनि / सन २०२२ परीक्षा / २७३५ , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये सर्व परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील झेरॉक्स मशिन , लॅपटॉप , पेजर , मोबाईल 
फोनच्या वापरावर तसेच एस.टी.डी. बुथवर लक्ष ठेवण्याबाबत आणि परीक्षार्थीना मोबाईल फोन व इतर तत्सम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे / दूरसंपर्क साधने 
परीक्षा केंद्रात घेऊन जाण्यास मनाई केली असून याबाबत आदेश काढण्यात यावेत अशा सूचना दिलेल्या आहेत . 

ज्याअर्थी , सदर परीक्षा या शांततेच्या निर्भय व निर्विघ्न वातावरणात पार पडाव्यात याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालयातील हद्दीतील ५ परिरक्षण 
केंद्रे आणि १०७ परीक्षा केंद्रे व त्या केंद्रांपासून २०० मीटर परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे , याबाबत माझी खात्री 
झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मी बिपिन कुमार सिंह , पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीतील ५ परिरक्षण केंद्रे आणि एकूण १०७ परीक्षा केंद्रे व त्या केंद्रापासून २०० मीटर परिसरात 
परीक्षार्थीना व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दिलेल्या अधिकारान्वये ज्यांना सूट दिलेली आहे , अशा इसमांव्यतिरिक्त , 
इतर कोणत्याही इसमास दिनांक ३ मार्च २०२२ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजी २४-०० वा . पर्यंत खालील कृत्यांस मनाई आदेश 

३ 
देत आहे . 


१. झेरॉक्स मशीन , लॅपटॉप , फॅक्स मशीन , मोबाईल फोन , पेजर , कॉर्डलेस फोन , स्मार्ट वॉच विथ मोबाईल व्हॉटस् अॅप अगर इतर कोणतेही 
संदेशवाहक यंत्र बाळगता व वापरता येणार नाहीत . 

२ . सदर परिसरात एकत्र जमणे , घोषणाबाजी किंवा निदर्शने करणे , परीक्षा केंद्रांवर येणाऱ्या परीक्षार्थीवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतेही 
कृत्य करणे , तसेच ते परीक्षा देण्यापासून वंचीत राहतील असे कोणतेही कृत्य करू नये . 

३. कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे , अग्निशस्त्रे , ज्वालाग्रही व दाहक पदार्थ जवळ बाळगता अथवा वाहून नेता येणार नाहीत . 
या आदेशाचा भंग करणारा इसम भा . द . वि . क . १८८ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील . 


7 


उपरोक्त आदेशाच्या प्रती , नवी मुंबई आयुक्तालयातील ५ परिरक्षण केंद्रे , एकूण १०७ परीक्षा केंद्रे व केंद्र परिसरात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक 
ठिकाणी चिटकवून व ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून प्रसारीत करावा आणि त्या संबंधीच्या नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात . 


सदरचा आदेश माझ्या सही , शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


बिपिन कुमार सिंह , 
पोलीस आयुक्त , 
नवी मुंबई . 


नवी मुंबई , 
दिनांक २ मार्च २०२२ . 


> 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई - विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एन / एचएसजी / ( टीसी ) / ११२६३ / १०३८ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ज्योती पॅलेस 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , खोखानी लेन , घाटकोपर ( पूर्व ) , 
मुंबई ४०० ०७७ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


7 


क्रमांक मुंबई / स.नि. / ई वि / ४ ९ ६२ / २०२२ . 

.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
शिरीन अपार्टमेंट को - ऑप.हौसिंग सो.लि. सी.एस.नं. १ ९९ ३ , ऑफ 
भायखळा डिव्हीजन , बापुराव जगताप मार्ग , जेकब सर्कल , सातरस्ता , 
मुंबई ४०० ०११. नोंदणी क्रमांक मुंबई / डब्ल्यू - ई / एचएसजी / ( टिसी ) / 
९ ७८४ / २०२१-२२ / सन २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) 
यांच्या ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

संदिपान बा . मते , 
मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २० जानेवारी २०२२. सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई . 


" 


" 


" 


८८ 


" 


• 


नवी मुंबई , 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ . 


शिरीष कुलकर्णी , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एन / एचएसजी / टीसी / ११३०५ / ८६ / २०२१ 
२०२२ / सन २०२१. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन - विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , क्वालीटी व्हिक्टोरीया 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , फायनल प्लॉट नं . १४१ - डी , वल्लभबाग 
लेन , घाटकोपर ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०७७ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० सन १ ९ ६१ चे अधिनियम क्रमांक 
( २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ इतर गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


“ 


6 


" 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झोपुप्रा मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .४ / सन -२०२२ / SRACO / 
OW / 2022 / 5524 सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , श्रीधाम क्लासिक 
प्रिमायसेस सहकारी संस्था मर्यादित , सी.टी.एस.नं. ३७० ( पार्ट ) , ३७० / 
१ ते १५८ , ३५६ ( पार्ट ) , ३६५ ( पार्ट ) , ३६५/३३ ते ४ ९ आणि ५२ 
आणि नॉन स्लम प्लॉट सी.टी.एस.नं. ३७० ( पार्ट ) , ३७१ , ३७१/१ ते 
१० ऑफ व्हिलेज पहाडी गोरेगांव , ता . बोरीवली ऑफ पी / एस वॉर्ड , 
गोरेगांव ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० १०४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / 
टि.सी. / १३२८२ / सन -२०२२ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ नुसार 
नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

चेतन चौधरी , 
मुंबई , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ . ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा . मुंबई . 


. 


शिरीष कुलकर्णी , 
नवी मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक २० जानेवारी २०२२. सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई . 


“ 


2 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ४८ ९ ३ / २०२१ 
२२ / सन २०२२.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , ता . 
पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , सॉलिट्यूड 
ग्रीन सहकारी देखभाल संस्था मर्या . , गट नं . १३ , हिस्सा नं . १ आणि 
२ सर्व्हे नं . गट नं . ११३/२/१ ते ११३/२/८१ , कसालखंड गाव , 
ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
जीएनएल / ( ओ ) / ४८ ९ ३ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ , दिनांक १७ फेब्रुवारी 
२०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली असून तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण “ इतर 
सर्वसाधारण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ३ ९ १ / ( टीसी ) / ४८ ९ ५ / 
२०२१-२२ / सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , साई 
कृष्णा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . सर्व्हे नं . १२ ९ , हिस्सा नं . १ व 
२ , उसी , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ३ ९ १ / ( टीसी ) / ४८ ९ ५ / २०२१-२२ / सन २०२२ 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब 
( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सह - भागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


“ 


" 


" 


" 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . जि . रायगड . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पनवेल , 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ . 


, 


पनवेल , 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ . 


पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / २१२ / ( टीसी ) / ४८७७ / 
२०२१-२२ / सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , सुर्यकिरण 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , प्लॉट नं . १३ , सर्व्हे नं . १२४/० , 
व्हिलेज डेरवली , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / २१२ / ( टीसी ) / ४८७७ / २०२१-२२ / सन २०२२ 
दिनांक २५ जानेवारी २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तीचे 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब ( १७ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सह - भागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ३७४ / ( टीसी ) / ४८ ९ ४ / 
२०२१-२२ / सन - २०२२.- सहायक निबंधक सहकारी संस्था पनवेल , 
ता.पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , इरिस 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , स . नं . २ , हिस्सा नं . ३ + ५ सी , 
नेवाळी , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ४८ ९ ४ / २०२१-२२ / सन -२०२२ दिनांक १७ फेब्रुवारी 
२०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब- ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सह - भागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


" 


" 


“ 


" 


पनवेल , 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


दिनांक २५ जानेवारी २०२२ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


